Reg . No. NPCITY/ 236/2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक १७ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६-१२ , २०२० / श्रावण १५-२१ , शके 


१ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २२ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७० . 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक १५ जून २०२० . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २६१८-२७२७- प्र.क्र . ३७७ - नवि - ९ - २०१८. 


" 


ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना असे संबोधिले आहे ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा . ३७ वा) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना , नगर विकास 
विभाग क्र . टिपीएस -१८१६-९९ ४-प्र . क्र . ५१६-नवि -१३, दिनांक १ जानेवारी २०१८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ पासून 
अंमलात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, शासन , सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील निर्णय क्र . खाक्षेस - २०१६-प्र. क्र . ४६७- रस्ते-८ , दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ अन्वये 
नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना “ कार्यान्वयन यंत्रणा 
म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नमूद प्रादेशिक योजनेमध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या गावांसाठी “ नवनगर ” ( कृषी समृध्दीकेंद्र) 
विकसित करण्याकरिता ( यापुढे “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
प्रस्ताव सादर केला आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार उक्त परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद गावातील क्षेत्र शेती तथा ना विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उक्त गावांमधील अधिसूचित क्षेत्राचा सुनियोजित विकास 
करण्यासाठी सदरचे क्षेत्र शेती तथा ना विकास विभागातून वगळून हे क्षेत्र “ नवनगर म्हणून दर्शविणे व त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाला “ नवनगर विकास प्राधिकरण 

म्हणून 

घोषित करणे आवश्यक आहे ; 
ना .- एक- अ -१ ( १५८०). 

( १ ) 


" 


" 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२, २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये परिशिष्ट-१ मध्ये दर्शविलेले गावांमधील क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावित 
केल्यानुसार “ नवनगर ” म्हणून दर्शविणेबाबतचा फेरबदल करणे आवश्यक असल्याची शासनाने खातरजमा केल्यानंतर “ उक्त मंजूर प्रादेशिक 
योजनांमध्ये ” सदर फेरबदल दर्शविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (२) मधील तरतुदीनुसार फेरबदल करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे 
मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आह) ; 


.. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे उप- कलम (३) मधील तरतुदीनुसार शासन सूचना क्र . टिपीएस-२६१८-२७२७-प्र. क्र . ३७७ 
२०१८-नवि-९ ,दिनांक २४ जानेवारी २०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत जनतेकडून सूचना/ हरकती दाखल करणा- यांना सुनावणी देण्याकरीता 
व शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ (२ ) अन्वये अधिकारी म्हणून सह संचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग, 
नागपूर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती (यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दिनांक २१ मे २०१९ आणि दिनांक २९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी सुधारित प्रस्ताव सादर 
केला 

असून त्यामध्ये दिनांक २४ जानेवारी २०१९ रोजीच्या सूचनेतील परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद ६६६.०६ हेक्टर क्षेत्रामधून ८०.२६ हेक्टर क्षेत्र वगळून 
उर्वरित ५८५.८० हेक्टर क्षेत्र कायम ठेवण्यास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, “ उक्त अधिकारी ” यांनी त्यांचा अहवाल पत्र क्र . प्रा . यो.वर्धा- कलम २०( ३)-फेरबदल- नवनगर- सहसंचानाग -१३२५ , 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ अन्वये शासनास सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, “ उक्त अधिकारी ” यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर 
परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद गावामधील शेती तथा ना विकास विभागातून क्षेत्र वगळून “ नवनगर " म्हणून दर्शविणेबाबत शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट-कलम ( ४) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात शासन परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद 
क्षेत्राबाबतच्या उक्त प्रस्तावित फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीचे दिनांक १ जानेवारी २०१८ ची 
अधिसूचना पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे : 


“ उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीचे शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे ". 

नोंद 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद गावातील क्षेत्र शेती तथा ना विकास विभागातून वगळून “ नवनगर ” म्हणून दर्शविणेत येत आहे. 

परिशिष्ट -१ 


प्रादेशिक योजनेचे जिल्हा 


नवनगरात समाविष्ट गावे 


नाव 


तालुका 


गावाचे नाव 


सर्व्हे क्र . 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 
हे . आर 


वर्धा 


३१ 


११६० 


प्रादेशिक योजना, 
वर्धा 


३३ 


११ ७४० 


३४ 


१ ९ १०० 


३२ 


१०१० 


३५ 


२२५० 


१७५० 


सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 


३६ 
३० 


५० ९ ० 


३ ९ 


२० ९ ० 
२३३० 


४० 


४१/१ 


० ८२० 


४१/२ 


१ १०० 


४२/१ 


० ८२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२ , २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


३ 


परिशिष्ट- १ - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


हे . आर 


४२/२ 


२ ९ ६० 


४२/३ 


२ ९ ६० 


३८ 


३४७० 


३७ 


० १ ९ ० 


४३ 


० ६२० 


२२ 


१४०० 


२१ 


१३९ ० 


१ ९ 


२२१० 


२० 


३३६० 


१८ 


२२१० 


६ 


४०६० 


७ 


० ०३० 


८ 


०६६० 


९ 


० ९ १० 


१० 


१ ९ ४० 


११ 


० ७०० 


१२ 


० ६०० 


१३ 


१८१० 


१६/१ 


२२६० 


१६/२ 


० ९ ०० 


२४ 


० ५३० 


सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 
सेलू खापरी ठोणे 


२३ 


३१३० 


२५ 


० २८० 


२६ 


१७९ ० 


१३४० 


१८०० 


२ ९ / अ / १ 
३ ९ / अ / २ 
२ ९ / ब 
२७/१ 


० ४५० 


१७९ ० 


२७/२ 


१६९ ० 


१५ 


३५३० 


१४ 


३४३० 


१७४/१ 


० ९ १० 
० ९ १० 


१७४/२ 


१७३/१ 


१२१० 


१७३/२ 


१३६० 


१७३/३ 


१२१० 


१६२/१ 


१६१० 


१६२/२ 


१२१० 


१६२/३ 


१२१० 


१६१ 


० ५१० 


१६३ 


०८१० 


१६४ 


२००० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२, २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


परिशिष्ट - १ - चालू 
( ३ ) ( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


हे . 


आर 


१४०० 


१७०० 


१४९ ० 


१२१० 


२२२० 


१२१० 


३३७० 


१८०० 


०६९ ० 


२ ९ ७० 


६३७० 


६१६० 


२ ९ १० 


५८५० 


१८२० 


४७८० 


१ १८० 


१२९ ० 


२ ९ १० 


हेलोडी ६२ 


४२८० 


० ४०० 


सेलू खापरी ठोणे 

१६५ 
सेलू खापरी ठोणे 

१७२ 
सेलू खापरी ठोणे १७१/१ 
सेलू खापरी ठोणे 

१७१/२ 
सेलू खापरी ठोणे १६६/१ 
सेलू खापरी ठोणे १६६/२ 
सेलू खापरी ठोणे 

१७० 
सेलू खापरी ठोणे 

१६ ९ 
सेलू खापरी ठोणे 

१६७ 
सेलू खापरी ठोणे 

१६८ 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ४५ 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ४८ 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ४७ 
सेलू गणेशपूर सा हेलोडी ६१ 
सेलू गणेशपूर सा हेलोडी ६० 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ४४ 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ५७ 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ५८ 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ५९ 
सेलू गणेशपूर सा . 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ६३ 
सेलू गणेशपूर सा . 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ६५ 
सेलू गणेशपूर सा . 
सेलू गणेशपूर सा .हेलोडी 

६८ 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ५४ 
सेलू गणेशपूर सा . 
सेलू गणेशपूर सा . 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ५० 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ४९ 
सेलू गणेशपूर सा . 

हेलोडी 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ५१ 
सेलू गणेशपूर सा . 

हेलोडी ५२ 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ५३ 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ४२ 
सेलू गणेशपूर सा हेलोडी ४१ 
सेलू गणेशपूर सा . 
सेलू गणेशपूर सा . हेलोडी ४० 
सेलू आमगाव खडकी 

५ 
सेलू आमगाव खडकी 

१६२ 
सेलू आमगाव खडकी 

१६१ 
सेलू आमगाव खडकी 

१५८ 


हेलोडी ६४ 


२११० 


२१४० 


हेलोडी ६६ 


३२४० 


७०५० 


२३४० 


३४५० 


हेलोडी ५५ 
हेलोडी ५६ 


४१४० 


१३९ ० 


०७७० 


४६ 


२७७० 


५४८० 


३३४० 


२ ९९ ० 


४ १२० 


४३७० 


हेलोडी ३ ९ 


०७८० 


३७४० 


० १५० 


०३३० 


० २०० 


१ १६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२ , २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


५ 


परिशिष्ट - १ - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 
हे . आर 


१५ ९ 


० ५६० 


८ 


१३३० 


७ 


०२१० 


६/१ 


२२२० 


२२१० 


६/२ 
६/३ 


१००० 


६/४ 


१००० 


२५ 


२ १७० 


२४ 


०८१० 


२६ 


१६८० 


३ 


२३८० 


४ 


१८ ९ ० 


१६३ 


४ १२० 


१६८ 


४२६० 


११४/१ 


१४९ ० 


११४/२ 


१००० 


११३/१ 


१६२० 


११३/२ 


०८१० 


१६४ 


१३०० 


१६५ 


१३०० 


सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू आमगाव खडकी 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 


१६६ 


१३०० 


१६७ 


१०४० 


११५ 


० १०० 


११७ 


० ०७० 


१६० 


० ०६० 


१५६ 


४ ७५० 


१५७ 


० ८०० 


१५५/१ 


२००० 


१५५/२ 


२१०० 


१५४ 


१८०० 


१५३ 


२२६० 


१५२ 


२०९ ० 


१५१ 


१७१० 


१०७ 


० ५३० 


१०५ 


४३३० 


१०१ 


०६७० 


१०३ 


१७९ ० 


१० ९ 


४६८० 


१०८ 


१३२० 


१०६ 


४४८० 


ना .-एक - अ-२ ( १५८० ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२, २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


परिशिष्ट - १ - चालू 
( ३ ) ( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


हे . 


आर 


१२१ 


२४७० 


१०४ 


१५७० 


१०० 


१२८० 


११० 


३६३० 


१२३ 


००६० 


१२२ 


५५९ ० 


९ ३ 


० ०८० 


९ ४ 


० ०८० 


४०६० 


० २४० 


१२०/१ 
१२०/२ 
११९ / १ 
११ ९ / २ 


३०४० 


२००० 


११८ 


० १०० 


सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू किन्हाळा 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 
सेलू केळझर 


५७०/१ 


३२९ ० 


७०४० 


३० ४८० 


१५ ५५० 


००८० 


५७०/२ 
५ ९ ० / १ 
५ ९ ० / २ 
६८/२ 
६१० 
६१२/१ 
६१२/२ 
६१३/१ 
६१३/२ 


० १६० 


५२०३० 
३३ ८५० 
४ ९ ६२० 


६० ७८० 


६१५ 


५०२० 


६१८ 


१७८० 


६३२ 


२००० 


एकूण 

क्षेत्र 


५८५ ८०० 


उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील 


(१) विभागीय सह संचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर , जुने सचिवालय , कक्ष क्र . १०८ /१०९ , पहिला माळा, सिव्हिल लाईन्स , 
नागपूर-४४० ००१. 


( २) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.), बांद्रा, रिक्लमेशन बस डेपो समोर , लिलावती 
हॉस्पिटल जवळ , के . सी . मार्ग बांद्रा (प .), मुंबई-४०० ०५० . 

(३ ) सहायक संचालक , नगर रचना, वर्धा शाखा , वर्धा,क्रिडा संकुल , सिव्हिल लाईन्स , सेवाग्राम रोड, वर्धा-४४२ ००१ . 
प्रस्तुत अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम) या संकेत स्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . प्र . सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२, २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


69 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ७१ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya,Mumbai-400032 , Dated the 15th June , 2020 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS - 2618-2727 -CR - 377 -UD - 9-2018. 


Whereas, the Regional Plan of Wardha Region (hereinafter referred to as the said Regional Plan " ) has been 


sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 1816-994 - C.R.-516-16 


UD - 9 , dated 1st January 2018 under section 15 of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 


1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act" ) and has come into force with effect from the 24th February 2018 ; 


And whereas, Government in Public Works Department vide its Resolution No. TT&T17–2098-4 . 57. 8EU -PA - C , 


dated 19th August 2016 has declared Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC ) as “ Implementing 


Authority" for Nagpur-Mumbai Super Communication Expressway Project (Maharashtra Prosperity Corridor) ; 


And whereas , MSRDC has submitted proposal to develop "New Towns " (Agro Prosperity Centres) for villages 


(hereinafter referred to as " said Notified Areas ") on 2nd November 2018 as mentioned in Schedule -l appended hereto ; 


And whereas, as per " said RegionalPlan ” the areas of villages asmentioned in Schedule-l appended herewith are 


included in No DevelopmentZone/Agriculture Zone ; 


And whereas , in order to carry out planned development of the said Notified Area as per proposal ofMSRDC , it is 


necessary to delete the " said areas" from No Development Zone/ Agriculture Zone and designate the same as " New 


Towns " : 


And whereas ,Notice No. TPS - 2618-2727 -C.R - 377-2018 -UD - 9 , dated 24th January 2019 under sub -Section ( 3) of 


Section 20 of the said Act, was published , inviting suggestions and objections from the public regarding the said 
modification and the Joint Director of Town Planning ,Nagpur Division , Nagpur was appointed as the "Officer" (hereinafter 


referred " the said Officer") for the purpose of sub - Section ( 2) of Section 162 of the said Act, to hear the suggestions and 


objections received in this regard and submit his report to the Government ; 


And whereas ,Maharashtra State Road Development Corporation vide letter dated 21 stMay 2019 and 29th August 2019 


has submitted revised proposal for excluding 85.26 Hectore area from 666.06 Hectore and retained 585.80 Hectore as 


mentioned in the Schedule - 1 of Notice published on 24th January 2019 ; 


And wheras , the said Officer vide Marathi letter No. प्रा . यो.वर्धा-कलम २०( ३)-फेरबदल - नवनगर- सहसंचानाग-१३२५ , dated 


4th September 2019 has submitted the report to the Government ; 


And whereas , after considering the report of the said Officer and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is of opinion that the areas of villages included in No Development / 


Agriculture Zone as mentioned in Schedule - 1 should be deleted from NDZ /Agriculture Zone and designated as “New 


Towns." ; 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२, २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


Now , therefore , in exercise ofpowers conferred by sub -Section ( 4) of Section 20 of the said Act, the Government 
here sanctions the said modification and for that purpose amends the aforesaid Notification Dated 1st January 2018 as 


follows- 


" In the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry . 


ENTRY 


The areas ofvillages included in No Development/Agriculture Zone as mentioned in Schedule - 1 are deleted and 
designated as " New Towns" .; 


SCHEDULE - 1 


Name of 


District 


Villages included in New Towns 


Regional Plan 


Taluka 


Village 


S. No. 


Area 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


H.A. 


Regional Plan , 
Wardha 


31 


Wardha Selu Khapri Thone 

Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 


33 
34 
32 
35 
36 
30 
39 
40 
41/1 
41/2 
42/1 
42/2 
42/3 
38 
37 
43 
22 
21 
19 
20 
18 
6 
7 
8 
9 
10 


1 160 
11 740 
19 100 
1010 
2 250 
1 750 
5 090 
2090 
2 330 
0 820 
1 100 
0 820 
2960 
2960 
3 470 
0 190 
0620 
1 400 
1 390 
2210 
3 360 
2210 
4060 
0030 
0 660 
0910 
1940 
0 700 
0 600 
1810 
2 260 
0900 
0530 
3 130 
0 280 
1 790 
1 340 


11 


12 
13 
16/1 
16/2 
24 
23 
25 
26 
29 / A / 1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२ , २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


९ 


SCHEDULE - 1 --Cond . 


( 1) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Khapri Thone 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa. Helodi 
Selu Ganeshpur Sa.Helodi 


29 / A / 2 
29 / B 
27/1 
27/2 
15 
14 
174/1 
174/2 
173/1 
173/2 
173/3 
162/1 
162/2 
162/3 
161 
163 
164 
165 
172 
171/1 
171/2 
166/1 
166/2 
170 
169 
167 
168 
45 
48 
47 
61 
60 
44 
57 
58 
59 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
54 
55 
56 
50 
49 
46 
51 
52 
53 
42 
41 
39 
40 


H.A. 
1 800 
0 450 
1 790 
1 690 
3530 
3430 
0910 
0910 
1 210 
1 360 
1210 
1610 
1210 
1 210 
0510 
0810 
2 000 
1 400 
1 700 
1 490 
1210 
2 220 
1 210 
3370 
1 800 
0690 
2970 
6 370 
6 160 
2910 
5 850 
1 820 
4 780 
1 180 
1 290 
2910 
4 280 
0 400 
2 110 
2 140 
3240 
7 050 
2340 
3 450 
4140 
1 390 
0 770 
2770 
5 480 
3340 
2 990 
4120 
4370 
0 780 
3 740 


ना .- एक- अ -३ ( १५८०). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२, २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


SCHEDULE - 1 --Cond . 


(1 ) 


2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


H.A. 


162 
161 
158 
159 
8 


Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Amgaon Khadaki 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 


7 
6/1 
6/2 
6/3 
6/4 
25 
24 
26 
3 
4 
163 
168 
114/1 
114/2 
113/1 
113/2 
164 
165 
166 
167 
115 
117 
160 


0 330 
0 200 
1 160 
0560 
1 330 
0210 
2 220 
2210 
1 000 
1 000 
2170 
0810 
1 680 
2 380 
1 890 
4 120 
4 260 
1 490 
1 000 
1620 
0810 
1 300 
1 300 
1 300 
1040 
0 100 
0070 
0060 
4750 
0 800 
2000 
2100 
1 800 
2 260 
2090 
1 710 
0530 
4330 
0670 
1 790 
4680 
1 320 
4 480 
2470 
1 570 
1 280 
3630 
0060 
5590 


156 
157 
155/1 
155/2 
154 
153 
152 
151 
107 
105 
101 


103 
109 


108 


106 


121 
104 
100 
110 
123 
122 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२ , २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


99 


SCHEDULE - 1 --Cond . 


( 1) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


H.A. 


93 


0080 


Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 


94 


0080 


120/1 


Selu Kinhala 


120/2 


4060 
0 240 
3040 


Selu Kinhala 
Selu Kinhala 
Selu Kinhala 


119/1 
119/2 


2000 


0 100 


118 
570/1 


Selu Kelzar 


3 290 


570/2 
590/1 


7040 
30 480 


Selu Kelzar 
Selu Kelzar 
Selu Kelzar 
Selu Kelzar 
Selu Kelzar 
Selu Kelzar 


590/2 
608/2 
610 


15 550 
0080 


612/1 
612/2 


0 160 
52 030 
33 850 


Kelzar 


Selu 
Selu 


Kelzar 


613/1 


49 620 


Selu 


Kelzar 


613/2 


60 780 


615 


5020 


Selu Kelzar 
Selu Kelzar 
Selu Kelzar 


618 
632 


1 780 
2 000 


Total 


585 800 


The pland showing the above said Modification is kept open for information of the generalpublic during office hours 
on all working days at the following offices 


(1 ) The Joint Director of Town Planning Nagpur Division , Room No. 108-109 , First Floor, Old Secretariat, 
Civil Lines , Nagpur-440 001. 


(2 ) The Vice Chairman & Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation , (Ltd.) 
Opp . Bandra Reclamation Bus Depot,Near Lilavati Hospital ,K. C.Marg , Bandra ( 

West),Mumbai -400 050 . 


( 3) The Assistant Director of Town Planning , Wardha Branch , Wardha , Sport Complex , Civil Line, Sevagram 
Road , Wardha - 442 001. 


This Notification shall also be available on the Government web site atwww.maharashtra.gov.in (old a 24h ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P.P. SONARE . 


Section Officer. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ६-१२ , २०२० / श्रावण १५-२१ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - अ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७२ . 


नगर विकास विभाग 


, 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जून २०२० . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २६१८-२७२७- प्र . क्र . ३७७ - नवि -९ - २०१८. 


मे 


ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( सन १ ९६६ चा महा. ३७ वा ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम १५ अन्वये , शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस - १८१६ -९९ ४-प्र.क्र . ५१६/ १६ - नवि-१३, दिनांक १ जानेवारी २०१८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ पासून 
अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन , सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील निर्णय क्र . खाक्षेस -२०१६-प्र . क्र . ४६७-रस्ते -८ , दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ अन्वये 
नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समुद्धी महामार्ग ) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना “कार्यान्वयन यंत्रणा " 
म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नमूद प्रादेशिक योजनेमध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या गावांसाठी “ नवनगर ” ( कृषी समुद्धी केंद्र ) 
विकसीत करण्याकरिता ( यापुढे “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दिनांक २१ २०१ ९ 

रोजी 
प्रस्ताव सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजुर प्रादेशिक योजनेनुसार उक्त परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद गावातील क्षेत्र शेती तथा ना विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उक्त गावांमधील अधिसूचित क्षेत्राचा सुनियोजित विकास 
करण्यासाठी सदरचे क्षेत्र शेती तथा ना विकास विभागातून वगळून हे क्षेत्र “ नवनगर ” म्हणून दर्शविणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजुर प्रादेशिक योजनेमध्ये परिशिष्ट -१ मध्ये दर्शविलेले गावांमधील क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावित 
केल्यानुसार “नवनगर " म्हणून दर्शविणेबाबतचा फेरबदल आवश्यक असल्याची शासनाने खातरजमा केल्यानंतर उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये सदर 
फेरबदल दर्शविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० (२) मधील तरतुदीनुसार फेरबदल करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त प्रस्तावित फेरबदल असे संबोधले आहे ); 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे उप कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार शासन , उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल 
करण्याचा हेतू घोषित करीत आहे, आणि त्याकरीता प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून सूचना/ हरकती मागविण्यात येत आहेत सूचना/ 
हरकती विभागीय सह संचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर कक्ष क्र . १०८-१०९ , पहिला मजला, जुने सचिवालय, सिविल लाईन्स, नागपूर 
४४० ००१ यांच्या नावे पाठवाव्यात . सूचना- हरकती दाखल करणा- यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी 
विभागीय सह संचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे ; 

परिशिष्ट -१ 
प्रादेशिक योजनेचे नाव जिल्हा 

नवनगरात समाविष्ट गावे 


गावाचे नाव 


सर्हे क्र . 


आराजी 


तालुका 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . 


आर 


प्रादेशिक योजना वर्धा 


१७ 


०३४० 


१६०/१ 


१४२० 


१६०/२ 


१४३० 


१६०/३ 


१४३० 


वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
गणेशपूर सा . 

हेलोडी 


१६०/४ 


१४३० 


२८ 


० ५१० 


४ 


३०५० 


४३ 


०८१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२, २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


१३ 


परिशिष्ट- १ - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


हे . आर 


११६ 


० ०२० 


११७ 


० ०३० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


११६ 


० ०२० 


११५ 


० ९ ८० 


२८०० 


११३/१ 
११३/२ 


२८०० 


९ २ 


० २५० 


५८ 


२०५० 


५ ९ 


१०५० 


६० 


१२८० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


५७ 


५८४० 


५५ 


४३१० 


१० ७५० 


१२१० 


१२१० 


५६ 
५४/१ 
५४/२ 
५४/३ 
५४/४ 
५४/५ 
५४/६ 


१२१० 


१२१० 


१२१० 


१२४० 


वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 
वर्धा 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


आमगाव खडकी 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 


९ ८ 


२३५० 


२१२० 


२ ९ ४० 


२ ९ ५० 


९९ 
१११/१ 
१११/२ 
११२/१ 
११२/२ 
११२/३ 
११२/४ 


१६२० 


२०३० 


२०३० 


२०४० 


९ ७ 


६७७० 


९ ५ 


२ १८० 


११४ 


१४७० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


१०२ 


० १०० 


६१६ 


३८१० 


६१७ 


१६२० 


६३१ 


० १२० 


३०४० 


० १६० 


५७०/३ 
६० ९ 
६१२/३ 
५ ९ ० / ३ 


२८३० 


सेलू 


१६ ४४० 


एकूण 


१०६ ५१ 


प्रस्तुत सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस ( ३०) दिवसाच्या आत , प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त 
झालेल्या सूचना/ हरकतींचाच विचार केला जाईल . 
अ.- एक- अ-४ ( १५८० ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ६-१२ , २०२० / श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना नकाशसह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये खालील नमूद केलेल्या 
कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करण्यात यावी : 


( १) विभागीय सह संचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग नागपूर, जुने सचिवालय , कक्ष क्र . १०८ / १०९ , पहिला माळा, सिव्हिल लाईन्स , 

नागपूर -१ . 


( २) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.), बांद्रा, रिक्लमेशन बस डेपो समोर, लिलावती 

हॉस्पिटल जवळ , के . सी . मार्ग, बांद्रा ( प. ) मुंबई ४०० ०५० . 
( ३ ) सहायक संचालक , नगर रचना, वर्धा शाखा, वर्धा,क्रिडा संकुल , सिव्हिल लाईन्स , सेवाग्राम रोड , वर्धा ४४२ ००१. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . प्र . सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग १- अ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . ७३ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 15th June 2020 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS - 2618-2727 - CR- 377 - UD - 9-2018. 


Whereas , the Regional Plan ofWardha Region (hereinafter referred to as “ the said regional Plan ") 
has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No . TPS 
1816-994 -CR -516-16 -UD - 9 , dated 1st January , 2018 under Section 15 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ), (hereinafter referred to as “ the said Act”) and has come 
into force with effect from the 24th February , 2018 ; 


And whereas, Government in Public Works Department vide its Resolution No. क्र . खाक्षेस - २०१६-प्र . क्र . 
४६७-रस्ते-८ , dated 19th August 2016 has declared Maharashtra State Road Development Corporation ( MSRDC ) 
as “ Implementing Authority for Nagpur -Mumbai Super Communication Expressway Project (Maharashtra 
Prosperity Corridor; 


“ 


And whereas , MSRDC has submitted proposals to develop “ New Towns " ( Agro Prosperity Centres ) 
for villages (hereinafter referred to as said Notified Areas” ) on 21stMay 2019 as mentioned in Schedule 
1 appended hereto ; 


And whereas , as per " said Regional Plan " the areas of villages as mentioned in Schedule - 1 
appended herewith are included in No Development Zone / Agriculture Zone ; 


And whereas, in order to carryout planned development of the said Notified Area as per proposal of 
MSRDC , it is necessaary to delete the " said areas " from No Development Zone / Agriculture Zone and 
designate the same as “ New Towns" : 


And whereas, in view of above required changes and after making necessary enquiries, the 
Government of Maharashtra is of opinion that it is necessary , to show the areas under villages as 
mentioned in the Schedule- 1 appended hereto as the “ New Town ” and accordingly decided to modify the 
" said Regional Plan " as per the provision of Section 20 ( 2 ) of the said Act ( hereinafter referred to as the 
said proposed modification") ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२, २०२०/ श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


१५ 


Now . therefore , as provided in sub -Section (3 ) of Section 20 of the said Act , the Government of 
Maharashtra hereby declares its intention to make the proposed modification in the said Regional Plan 
and for that purpose invites suggestions and objections from any person with respect to the proposed 
modification . Any suggestions and objections shall be submitted to the Divisional Joint Director of Town 
Planning. Nagpur Division , Room No. 108/109 , First Floor, Old Secretariat, Civil Lines , Nagpur- 440 001 
who is hereby appointed as the Officer to give hearing in respect of the suggestions and objections 
received in this regard and to submit his report to the Government . 


Suggestions/ objection received by the Divisional Joint Director of Town Planning, Nagpur 
Division , Nagpur within a period of thirty ( 30 ) days from the date of publication of this Notice in the 
OfficialGazette shall only be considered . 


SCHEDULE - 1 
Taluka 


District 


Villages included in New Towns 


Name of 
Regional Plan 


Villages 

( 4 ) 


S. No. 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Area 

(6 ) 
H. A. 


Regional Plan Wardha 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


17 


0 340 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


160/1 


1420 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


160/2 


1 430 


Wardha 


Selu 


160/3 


1 430 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 


160/4 


1 430 


Wardha 


Selu 


28 


0 510 


Wardha 


Selu 


Khapari Thone 


4 . 


3 050 


Wardha 


Selu 


Ganeshpur Sa Helodi 43 


0810 


Wardha 


Selu 


Amgaon Khadaki 116 


0020 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


117 


0030 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


116 


O 020 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


115 


0980 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


113/1 


2 800 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


113/2 


2 800 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


92 


0 250 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


58 


2 050 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


59 


1 050 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


60 


1 280 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


57 


5 840 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


55 


4310 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


56 


10 750 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


54/1 


1 210 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


54/2 


1210 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


54/3 


1210 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


54/4 


1210 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ६-१२ , २०२० / श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


( 1 ) 


SCHEDULE - 1 - Cont . 

( 3 ) 


(2 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 
H. A. 
1 210 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


54/5 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


54/6 


1 240 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


98 


2 350 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


99 


2 120 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


111/1 


2940 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


2950 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


1620 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


111/2 
112/1 
112/2 
112/3 
112/4 


2030 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


2030 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


2040 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


97 


6770 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


95 


2 180 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


114 


1 470 


Wardha 


Selu 


Kinhala 


102 


0 100 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


616 


3810 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


617 


1620 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


631 


0 120 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


570/3 


3040 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


609 


0 160 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


2830 


612/3 
590/3 


Wardha 


Selu 


Kelzar 


16 440 


Total 


106 51 


The Notice shall be made available for inspection to the general public during office hours on all 
working days at the following Offices. 


(i) The Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Room No. 108/109, First Floor, Old Secre 

tariat, Civil Lines , Nagpur-440 001. 
( ii) The Vice Chairman and Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation , 

Mumbai, Opp . Bandra Reclamation Bus Depot, Near Lilavati Hospital, K.C.marg , Bandra (West), 
Mumbai- 400 050 . 


( iii) 


The Assistant Director of Town Planning , Wardha Branch , Wardha, Sport Complex , Civil Line , 
Sevagram Road , Wardha 442 001. 


By order in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. P. SONARE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१, शके १९ ४२ 


१७ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ७४ . 

सहसंचालक , नगर रचना , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २०( ४ ) अन्वये 


क्र . प्रा.यो. नागपूर -मौजे नागभीड-ता.नागभीड- स क्र . २०( जुना स.क्र . ६८-१) कलम -२०( ४)-सहसंचानाग -६८८-२०२० 


ज्याअर्थी, प्रादेशिक योजना, चंद्रपूर- बल्लारपूर ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासन अधिसुचना, नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस- २२८४-४८४- प्र.क्र -१३५-नवि-९, दिनांक १८-११-१९९ १ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ०१ फेब्रुवारी १ ९९ २ पासून अंमलात आली 
आहे . 


, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावानुसार मौजा नागभीड, स.क्र . ९८-३ ( नवीन गट नं . ११०, १११) २४ (३२,३० भाग), २५ 
( २९ ), २६ ( २७,२८ ), २७ ( २५,२६,५२४ ), २८ ( ३० भाग ), २९ ( ५३४ भाग) , ३०( ३१ ), ३१ (३१ भाग) , ३२ ( ३४ , ३६ भाग ), ३३ ( ३२,३३,३५ 
भाग), ३४ ( ३५ भाग , ३६ ) , ३५ ( ३६ भाग), ३६ ( ३६ भाग ), ४२ ( २२), ४९ ( ५३२ ), ५० ( २१ ), ५१ ( ५१८,१०,१५,१६,१७) , १० ( सर्वभाग) , ५२ 
( १६,१७ सर्वभाग), ५३ ( १५ भाग), ५४ ( १२ भाग ), ५५ ( १२,६ सर्वभाग), ५९ (८ भाग ), ६० (११,१५ सर्वभाग) , ६१ ( ११ भाग ), ६२ ( १० भाग ), 
६३ ( १० भाग) , ६४ ( ९ ,९ ० ), ६५ ( १० भाग) , ६६ ( ५१८ भाग ), ६७ ( ८ ९ , १०४ भाग), ६८ ( ८८ भाग ), ६ ९ ( १० भाग ), ७० ( १०५ ), ७१ ( १०७), ७२ 
( १०३), ७३ ( १०४ ) व भाग नकाशात दर्शविलेले क्षेत्र शेती विभागात समाविष्ट आहे. ( यापुढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे. ) ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (१९ ६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे.) 
च्या कलम २० , पोट-कलम ( २) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमिनी “ शेती विभागातून ” वगळून “रहिवास विभागात ” समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. 
( यापुढे “उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे.) त्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(२) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे 
आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट- कलम ( ३) च्या तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस- २२०३-२९ ०३-प्र.क्र.१६-०६ 
नवि -९, दिनांक ०८ मार्च २००६ अन्वये उक्त फेरबदलाबाबत सर्व संबंधीतांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती मागविण्यासाठीची नोटीस महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , भाग -१ - अ , नागपूर विभागीय पुरवणी पृष्ठ.क्र . १२१ ते १२३ मध्ये दिनांक ३० मार्च २००६ रोजी प्रसिध्द झाली आहे . प्रस्तावित 
फेरबदलाबाबत प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त होणा- या सूचना/ हरकतींवर संबंधीतांना सुनावणी देण्याकरीता व उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ 
अन्वये शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता अधिकारी म्हणून उपसंचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते . 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे.); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रादेशिक 
योजनेच्या “ शेती विभागात ” समाविष्ट असलेल्या जमिनीचे " शेती विभाग ” वगळून वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यातील उक्त जमिनींच्या दराच्या ३० % 
अधिमूल्य भरणा करण्याच्या व इतर अटींच्या अधिन राहून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे 
शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, मौजा नागभिड, ता . नागभिड येथील त . सा . क्र . ११, गट क्र . २० ( नवीन ) ( ६८/१ जुना ) आराजी ०.३२ हे . आर क्षेत्राच्या 
जमिन मालकांनी फेरबदलासाठीचे आवश्यक त्या अधिमूल्याचा भरणा सहायक संचालक , नगर रचना, चंद्रपूर शाखा कार्यालयात केलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, शासन , नगर विकास विभागाचे शासन निर्णय क्र . टिपीएस-१२१५/प्र.क्र .४९ / १५/ नवि -१३ , दि . ०६ मे २०१५ अन्वये उक्त 
अधिनियमाचे कलम २० चे पोट-कलम (४ ) अन्वये मंजूर प्रादेशिक योजनेत फेरबदल करण्याचे अधिकार सहसंचालक , नगर रचना यांना प्रदान 
करण्यात आले आहेत . 


त्याअर्थी, आता, प्राप्त अधिकारात शासनाकडून उक्त फेरबदलापैकी भागशः फेरबदलाखालील अटीला अधिन राहून मंजूरी प्रदान करण्यात येत 
असून त्या अनुषंगाने दि . १८ नोव्हेंबर १९९ १ अन्वये मंजूर प्रादेशिक योजना चंद्रपूर-बल्लारपूरची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 


उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 


ना .- एक - अ-५ ( १५८० ). 


( १ ) 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२ , २०२० / श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


नोंद 
"मौजा नागभिड , ता . नागभिड येथील त. सा . क्र . ११ , गट क्र . २० ( नवीन) (६८/१ जुना) आराजी ०.३२ हे. आर क्षेत्रात १८.० मी . रुंद 
प्रादेशिक योजना रस्ता कायम ठेऊन उर्वरित क्षेत्र “ शेती विभागातून ” वगळून “ रहिवास विभागात ” खालील अटींस अधिन राहून नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . " 
अट क्र .१ - उक्त परिघ क्षेत्र नकाशातील रहिवास वापरासाठी प्रस्तावित केलेल्या जागेच्या रेखांकनात , प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 

सोडावयाच्या १० % सक्तीच्या खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % जागा सुविधांसाठी (Amenity Space) राखून ठेवणेबंधनकारक राहील ती 

संबंधित जमिनमालकाने / विकासकाने विकसित करावी. 
अट क्र .२ -फेरबदलामध्ये दर्शविलेले प्रस्तावित रस्ते विकास परवानगी देतेवेळी अभिन्यासातील रस्ते म्हणून दर्शविण्यात यावे. 
अट क्र .३ -उक्त सुविधा क्षेत्राचा कोणत्याही प्रकारचा मोबदला ( रोख/ टीडीआर/ एफएसआय) मिळणार नाही. 
अट क्र .४ - उक्त सुविधा क्षेत्रामध्ये जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर सुचवतील त्याप्रमाणे सुविधांचेविकसन/ बांधकाम करण्यात यावे. 
अट क्र .५ -प्रस्तुत परिघ क्षेत्र नकाशातील जागेसाठी शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा तसेच मलनिःसारण , घनकचरा व्यवस्थापन , सांडपाणी 

पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प इ. पायाभूत सुविधा अर्जदार/विकासकाने स्वखर्चाने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे व त्या तशा केल्या आहेत याबाबत 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी खात्री करावी. 


अट क्र . ६ -जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर उपरोक्त मुलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करतांना एकूण अपेक्षित 

सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारावर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीवर बंधन खालीलप्रमाणे राहील. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी 
सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे. 


क . 


ख . 


अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 

सुमारे ४० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
ग . सुमारे ६० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
घ . सुमारे ८० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
ड . सुमारे १०० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


मंजूर भूखंडापैकी, एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
मंजूर भूखंडापैकी, एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
मंजूर भूखंडापैकी, एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
मंजूर भूखंडापैकी, एकूण ९ ०% भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
१०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 


टीप :- उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिण्याच्या कालावधीकरीता 
उपलब्ध राहील 


( १) जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर, जिल्हा चंद्रपूर , 
( २) सहसंचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर . 
( ३) सहायक संचालक , नगर रचना, शाखा कार्यालय , चंद्रपूर , 


सदर अधिसूचना संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


नागपूरः 
दिनांक २० जुलै २०२० . 


नि . सि . आढारी, 
सहसंचालक , नगर रचना , 

नागपूर . 


नागपूर विभाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


१ ९ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७५ . 


BY JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 , UNDER SECTION 20 ( 4 ). 


No. R. P. Nagpur - Chandrapur-Ballarpur /Nagbhid / S . No. 20 ( Old S. No.68/1)/Sec.20/(4 ) / JDTPNGP / 
688.— 


Whereas, the Chandrapur- Ballarpur Regional Planí hereinafter referred to as the " said Regional 
Plan ” ) has been sanctioned vide Government Notification of Urban Development Department s Notifica 
tion No. TPS -2284 / 484 / CR - 135 / UD - 9 , Dated 18th November 1991 and has come into force with effect 
from 01st february 1992 ; 


And whereas , as per the proposal of the said Regional Plan , land bearing S. No. 98/3 (New S.R. No. 
110,111), 24 (32,30 Pt.), 25 (29 ), 26 ( 27,28 ), 27 (25,26,524 ), 28 ( 30 Pt. ), 29 (534 Pt.), 30 (31), 31 (31 Pt.), 32 
(34, 36 Pt.), 33 (32,33,35 Pt.), 34 (35 Pt., 36 ), 35 (36 Pt.), 36 ( 36 Pt.), 42 ( 22 ), 49 (532), 50 (21) , 51 
(518,10,15,16,17 ), 10 (All Pt.), 52 ( 16,17 All Pt.), 53 ( 15 Pt.), 54 ( 12Pt.), 55 ( 12,6 All Pt.), 59 (8 Pt.), 60 ( 11,15 , 
All Pt.), 61 ( 11 Pt.), 62 ( 10 Pt.), 63 ( 10 Pt.),64 ( 9,90 ), 65 ( 10Pt.), 66 (518 Pt.), 67 (89,104 Pt.), 68 (88 Pt.),69 
( 10 Pt.), 70 ( 105 ), 71 ( 107 ), 72 ( 103 ), 73 ( 104 ) and as shown in Part Plan is shown in Agriculture Zone 
(hereinafter referred to as " the said land” ); 


And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the said land should be deleted 
from " Agriculture Zone" and land so released should be included in “ Residential Zone” ( hereinafter 
referred to as " the said Modification ") as provided in sub - section (2 ) of Section 20 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 ( 

Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ); 


And whereas , Notice No. TPS 2203 / 2903 /CR - 16 / 06 /UD - 9 , Dated 08th March 2006 under sub - sec 
tion 3 ofSec . 20 of the said Act , was published , inviting suggestions / objections from the public regard 
ing the said Proposed Modification and the Deputy Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur 
was appointed as the Officer (hereinafter referred to as “ the said Officer" ) for the purpose of sub - section 
(2 ) of Section 162 of the said Act to hear suggestions / objections recieved in this regard and submit his 
report to the Government ; 


And whereas , after considering the report of the said Officer and consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the said land should be 
deleted from " Agricultural Zone" and the land thus released in included is “ Residential Zone" subject to 
condition and on payment of premium of 30 % of total value of said land as per Annual Statement of Rate 
of the said land; 


And whereas , the owner of the P.H.No. 11, Gut. No. 20 New (Survey No. 68/1 Old ) ofMauza Nagbhid , 
Tq. Nagbhid area admeasuring about 0.32 Hect. has made payment of premiumin the Office of the 
Assistant Director of Town Planning, Chandrapur Branch , Chandrapur ; 


And whereas , Government has delegated power to sanction the modification under sub - section (4 ) 
of Section 20 to the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur vide Notification No. TPS 
1215 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , Dated 6th May 2015 ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it by sub - section (4 ) of Section 20 of the said 
Act, Officer hereby sanctions the part of said Modification with conditions and for that purpose amends 
the aforesaid Notification dated 18th November 1992 as follows; 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२ , २०२० / श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 


In the said Regional Plan , following new entry Shall be added after the last entry . 


ENTRY 


“ The land bearing P.H. No. 11 , Gut. No. 20 New (Survey No.68/1 Old ) ofMauza Nagbhid , Tq . Nagbhid 
area admeasuring about 0.32 Hect . are deleted from " Agricultural Zone" and lands thus released , are 
included in " Residential Zone” 18.0 mt. wide R. P. Road remains as shown on the plan subject to the 
following conditions ." 


Condition No. 1- In the layout of the land proposed for residential user within the said Peripheral plan , 

10 % area shall be kept as Amenity Space , in addition to the compulsory 10 % open space to be 
kept as per prevailing Development ControlRegulations & same should be developed by concern 
land owner Developer . 


Condition No. 2- Road shown of the land under modification shall be considered as layout roads while 

granting the Development permission . 


Condition No. 3- Regarding such amenity space no composition of any kind will be given . 


Condition No. 4- In the amenity space , development / construction of amenity shall bemade as suggested 

by the Collector , Chandrapur. 


Condition No. 5-All the necessary basic infrastructure such as potable and sufficient water etc. required 

for the development of the said land under modification shall be made available by the land 
owner at his own cost , subject to satisfaction of Collector, Chandrapur . 


Condition No. 6- If the land is proposed to be developed by way of plotted layout then sale of plots under 

such layout shall be monitored by the Collector , Chandrapur in relation to develpment of civic 
amenities as per the stages given below. 


Sale of 25 % of total Plots shall be permissible . 
Sale of 50 % of total Plots shall be permissible . 


(i) After final approval of layout 
( ii ) After completion of 40 % of Civic Amenities 
( iii ) After completion of 60 % of Civic Amenities 
( iv ) After completion of 80 % of Civic Amenities 
( v ) After completion of 100 % of Civic Amenities 


Sale of 75 % of total Plots shall be permissible . 
Sale of 90 % of total Plots shall be permissible . 
Sale of 100 % of total Plots shall be permissible. 


Note - The Plan Showing the said sanctioned modification is kept open for public inspection during office 
hours at following offices. 


(1 ) The Collector , Chandrapur, Dist. Chandrapur. 
(2 ) The Joint Director of Town Planning , Nagpur Division , Nagpur 
( 3) The Assistant Director of Town Planning , Branch Office, Chandrapur . 


The Notification shall be made available of the Director on Town Planning, Maharashtra State , Pune s 
Website at www.dtp.maharashtra.gov.in 


Nagpur : 
Dated the 20th July 2020 . 


N. S. ADHARI, 
Joint Director of Town Planning , 

Nagpur Division , Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१ , शके १९४२ 


२१ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ७६ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
क्रमांक नपव - न.रचना - ५७१-२०२०. 

वरोरा शहराची विकास योजना नगर विकास विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचा शासन निर्णय क्र . टीपीएस - २२१२-५२१ (न) पुनर्बाधणी क्र .५७ / प्र.क्र . 
१०२/१२/ नवि.९, दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक २७ जानेवारी २०१३ पासून अमलात आलेली आहे . 

नगर परिषदेच्या ठराव क्र . ५, दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२० अन्वये नगर परिषद वरोरा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ च्या 
कलम ३७ (१ ) अन्वये उपरोक्त विकास योजना वरोरा मध्ये खालीदिलेल्या तपशिलाप्रमाणे किरकोळ बदल करण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. 

तपशील 


जागेचे वर्णन 


क्षेत्रफळ 


विकास योजनेतील प्रस्ताव 


किरकोळ बदल झाल्यानंतर 
होणारा प्रस्तावित उपयोग 

( ४ ) 
रहिवासी क्षेत्र 


( १ ) 
मौजा वरोरा 


( २ ) 
०.५० हे . आर 


( ३ ) 
आ.क्र . ४ ९ - गार्डन 


भू.मा.क्र . १५६ 


उपरोक्त किरकोळ बदल दर्शविणारा नकाशा व त्यांसंबंधीचा माहिती होणारा अहवाल वरोरा, नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळात 
अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम ३७( १) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , सदर किरकोळ 
स्वरूपाच्या बदलासंबंधी कोणाला काही हरकती/ आक्षेप असतील त्यांनी हि अधिसूचना महाराष्ट्र शासनन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या 
मुदतीत मुख्याधिकारी , नगर परिषद , वरोरा यांचेकडे लखी सादर कराव्यात . अश्या सूचना व हरकतीवर सदई किरकोळ बदलाचा प्रस्ताव शासनास 
मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केला जाईल . 


अहेतेशाम सदाकत अली, 


वरोरा : 
दिनांक २९ जुलै २०२० . 


अध्यक्ष , 


नगर परिषद , वरोरा. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र .७७ . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


, 


No. MCW -TP- 571-2020. 


The Development Plan of Warora Town has been already sanctioned by the Urban Department, 
Mantralaya , Mumbai Government Resolution No. TPS 2212-521( N ) Reco No. 57 - CR - 102 (A )-2012 - UD - 9 , 
Dated 28th December 2012 and the Development Plan is being implemented from Dated 27th January 
2013. 


The Municipal Council Warora has proposed to make minor modification in the afroesaid final 
Development Plan vide Resolution No. 05 Dated 01/02/2020 as below 


PARTICULAR 


Discription of Land 


Area 


Present us 


Proposed user after 
Modification 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


050H 


Site No. 49 Garden 


Residential Purpose 


Mouja warora 

Sr. No.156 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ६-१२ , २०२० / श्रावण १५-२१ , शके १९४२ 


The Plan and reports containing the description of the above minor modification can be seen in 
the office of the Municipal Council , Warora during office hours . 


Now , pursuance of Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 hereby noti 
fied that any person having any suggestion of objection to proposed modification as delailed above shall 
communicate the same in writing to the undersigned within one month from the date on which this 
notification appears in the official gazette . 


The objection and suggestion if any received witnin the above mentioned period of one month will 
be considered by the Chief Officer , Municipal council , Warora while the submitting the proposed minor 
modification to the Government for sanction . 


Warora : 
Dated the 29th July 2020 . 


Ahteshyam Sadakat Ali , 

President, 
Municipal Council, Warora . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


